शेलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना, ता. खेड, जि. रत्नागिरी 
या योजनेस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. लपायो -२०२१/प्र. क्र.२२१/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुलै , २०२३ 
पहावे :- 


-0 


शासन निर्णय क्र. एनएचएल १०८१/१३५/८५/खारभूमी दि.१७/०३/१९८६ 
शासन निर्णय क्र. लपायो-१३९४/ (४६९/९४)/खारभूमी दि.११/१२/१९९५ 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. लपायो-२००९/ (९०/२००९)/खारभूमी दि.०७/०९/२०११ 


AD 


AN 


o 
~~ ~~ ~~ ~ 


कार्यकारी संचालक,कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे यांचे पत्र जा.क्र.कोंपाविम/तां- 
२/शेलारवाडी ल.पा./द्वि सुप्रमा /२८६२/२०२१ दिनांक १७/०९/२०२१ 
प्रस्तावना:- 

शेलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि. रत्नागिरी येथे जगबुडी नदीच्या वाकी उपनदीवर 
शेलारवाडी या गावानजीक मातीचे धरण बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळ अंतर्गत -उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशांतर्गत आहे. योजनेची एकूण साठवण क्षमता १६.२३४ 
द.ल.घ.मी इतकी असून योजनेच्या खालील बाजूस बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन प्रस्तावित 
असून या योजनेमुळे खेड तालुक्‍यातील ६ गावांमधील ७८५ हे क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 


सदर योजनेस संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.१७/०३/१९८६ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ४८९.२० लक्ष 
रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदरची प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने संदर्भाधिन 
क्र. २ येथील दि.११/१२/१९९५ च्या शासन निर्णयान्वये दरसूची सन १९९२-९३ नुसार रु. १२६८.३९ लक्ष रक्‍कमेस 
पुनः प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तदनंतर संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दि.०७/०९/२०११ च्या 
शासन निर्णयान्वये दरसूची सन २००७-०८ नुसार रु. ७२५४.२७ लक्ष रक्‍्कमेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या सन २०१८-२०१९ च्या दरसुचीवर आधारीत रु.१३५१५.५२ लक्ष 
किंमतीच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाबाबत, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (SLTAC-Il) च्या 
दि. २३/०२/२०२१ रोजी झालेल्या ५० व्या बैठकीत छाननी अहवालातील १ ते २७ मुद्दे विचारात घेण्याच्या अधीन 
राहून, समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प प्रथम कक्षाच्या दिनांक १९.०१.२०२२ रोजी 
झालेल्या २३ व्या बैठकीत सदर योजनेच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत नियोजन व 
वित्त विभागास शिफारस केली आहे. संदर्भ क्र.४ अन्वये कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
ठाणे, यांच्याकडून शेळारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि. रत्नागिरी या योजनेचा द्वितीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. त्यास अनुसरून शासन पुढील आदेश निर्गमित करीत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.२२१/खारभूमी 


शासन निर्णय :- 

शेलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि. रत्नागिरी या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची सन 
२०१८-२०१९ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरसूची सन २०१८-२०१९ वर आधारित रु. १३५१५.५२ लक्ष (अक्षरी 
रुपये तेरा हजार Taal पंधरा लक्ष बावन्न हजार फक्त ) किंमतीस [ प्रत्यक्ष कामासाठी रु. १२१६७.३४ लक्ष व 
अनुषंगीक खर्च रु. १३४८.१८ लक्ष] खालील अटींच्या अधीन राहून द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्षनिहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 
१) " होलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि.- रत्नागिरी " या योजनेचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्ताव अद्ययावत दरसूचीने सुधारीत न करता आहे त्या किंमतीत पूर्ण होईल या बाबत खात्री करून पुढील 
कार्यवाही करावी. प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करावा. 
२) " शेलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि.- रत्नागिरी या प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 
३) सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने कार्यवाही करावी. 
४) राज्य तांत्रीक सल्लागार समितीने योजनेच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची 
सर्वस्वी जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 
५) “शेलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड जि.- रत्नागिरी “या प्रकल्पाची द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी निविदाविषयक क्षेत्रिय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 
तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 
६) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीस मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण 
अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपुर्णपणे क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील योजनेची अंमलबजावणी 
करताना Waste शासन निर्णय, नियम, 0७४७ तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. 

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८००-इतर खर्च (१), सर्वसाधारण लघु पाटबंधारे योजना (१) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या (कार्यासन 9838) अनौपचारिक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.२२१/खारभूमी 


संदर्भ क्र.१०५/२०२३, दिनांक 02/04/2023 अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७८ /2023, 


दिनांक १५/०५/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खारभूमी कार्यासनाच्या सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत ८ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७२४१६०१२८८९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
AMOL BAPURAO ee a 


FUNDE Be ee a 25 जय 
(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र - परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 
४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 
८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१०. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 
११. कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
१२. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, lou wear, मुंबई 
१४. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. उप सचिव (निवसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१६. उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१७. अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१८.अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,कळवा - ठाणे 
१९. अर्थ शाखा-१ व 2, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२०. खारभूमी कार्यासन (Ere). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.२२१/खारभूमी 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र HUTA -२०२१/प्र. क्र.२२१/खारभूमी, दिनांक: २४ जुले, 2023 चे परिशिष्ट) 
शेलारवाडी लघु पाटबंधारे योजना ता. खेड, जि. रत्नागिरी द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतुद ( जलसंपदा विभाग दरसूची सन २०१८- 


ik १९ व सा.बां.विभाग दरसूची सन २०१८-१९) रू. लक्ष 
अ) प्रथम मुख्य शीर्ष : 


ह र 


भु 


7 


ene 
[ene SCS 
[eve SCS 
[eve SCS 
eve CS 
[eve SS 
se ene 


[80 SS 
ओ_संकीर्ण [eS 

१३ 5७ 
न्या 
७७00000 


[a] 
a 
_____| 
Lae 
Et 


ड | आस्थापना, संयंत्रे व इतर खर्च १३४८.१८ 
एकूण किंमत (अ--ब--क--ड) १३५१५.५२ 
AMOL BAPURAO fi 
FUNDE I, $= Maras, = GOYERNNENT 
(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.२२१/खारभूमी 


योजनेची ठळक वैशिष्टे :- 
णि शोलारवाडी Ga योजनेचे सिंचन | ७८५ हेक्‍टर (ICA) 
क्षेत्र 
योजनेचा एकूण पाणीसाठा १६.२३४ द.ल.घ.मी 
SIMA गुणोत्तर २.३६ (मापदंड १ पेक्षा अधिक) योजना मापदंडात 
बसते 
४ | आर्थिकपरतावा दर १२.२९ % ( मापदंड १२% पेक्षा अधिक) योजना 
मापदंडात बसते 
4 | पाणीसाठा किमत रू. ८३,२५४/- प्रति सघमी (प्रचलित मापदंड रू 
१,७६,७२० /-सघमी पेक्षा कमी) योजना मापदंडात 
बसते. 


Digitally signed by AMOL BAPURAO. 
AM O (_ BA P U RAO BN: GN = AMOL BAPURAO FUNDE, C = 
FUNDE 11. a 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.07.24 16:03:25 +05'30' 


(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


